एकात्मिक राज्य जल आराखडयात दुरुस्त्या 
करणे मराठी भाषेत अनुवाद करणे व ५ वर्षानंतर 
पुनर्विलोकन करण्याकरिता समिती गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं (आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं (आस्था) 
दिनांक १०.८.२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील ब) समितीची कार्यकक्षा मधील अ.क्र.४ येथील "एकात्मिक 
राज्य जळ आराखडा, राज्य जल मंडळास व तदनंतर राज्य जल परिषदेला सादर करण्यासाठी आवऱ्यक प्रतीत 


मराठी व इंग्रजी सादरीकरणाच्या प्रतीसह शासनाला सादर करणे. " ऐवजी 


“उपरोक्त अ.क्र.१ व ३ नुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा दुरुस्ती प्रस्ताव व सुधारित 


एकात्मिक राज्य जल आराखडा राज्य जल मंडळास व तद्नंतर राज्य जल परिषदेला मंजूरीस्तव सादर 


करण्यासाठी आवश्यक प्रतीत मराठी व इंग्रजी सादरीकरणाच्या प्रतीसह शासनाला सादर करणे" असे 
वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०११८११४६१७८५२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Rajnish Ramkishor Shukl 


Rajnish Ramkishor (1010010000 sme omen 


bfb080a0bc996a7 1 0b3c0aeea737985dac09cb66bbff878f42ad4e77 


a 
serial INumber=29301 6b5f13cd03f75c9f34c66d956309c8b3cd5faf07931d817577 
hu a 6116e436, cn=Rajnish Ramkis| 
Date: 2022.01.18 11:49:39 +05'30' 


(र. रा. शुक्ला) 
मुख्य अभियंता व सह सचिव (जसं) महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/३८९/प्र.क्र.१०८/२०१८ जसं (आस्था) 


२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा व विधान परिषद, 
७. मा. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक विधान सभा व विधान परिषद 

८.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
१२.सचिव,(प्रकल्प व समन्वय) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.सचिव, जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई 

१५.महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
१६.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

१७. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१८.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
१९.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
२०.कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

२१.मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक 

२२.मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव 

२३.मुख्य अभियंता, कोकण प्रदेश, मुंबई 

२४.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

२५.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

२६.मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे 

२७.सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२८.सहसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९.सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३०.जसं कार्यासन (आस्था), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


